बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./”का-२(२)/रस्ते दर्जोन्नती-बुलडाणा/२०२२/३७९०, दि.०५/०९/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी 
सदर रस्ते SSA करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 


बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील खालील रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 
| . __ प्रजिमा-२७ ते गिरोला सवणा | ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 3/00) २७.०० । प्रमुख जिल्हा 
दिवठाणा बोरगांव वसु खंडाळा म. ११६ ३.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१२२ 
ते राज्यमार्ग ५४८ सीसी ते भालगांव | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/००) 
रोहडा मेरा खु. प्रजिमा-३१ ला a3 ५.०० कि.मी. 
जोडणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 2/00) 
७४ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते २/००) 
७४ २.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११९/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग- 


(0/०० ते ४/५००) 


८९ ४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/400) 
१०३ 3.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ९/००) 

मार्ग-१०८ | ९.०० कि.मी. 


राज्यमार्ग क्र. ५४८ सी सी ची २.०० 
कि.मी. लांबी ओव्हरलॅप 


२. | हातणी वळती सोमठाणा दिवठाणा | ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ३/००) १६.०० । प्रमुख जिल्हा 
पेठ आन्वी शोलगांव(जं.) ते प्रजिमा- ६२ ३.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२३ 
२९ ला जोडणारा रस्ता. इतर जिल्हा | (०/००ते ८/००) 

मार्ग-११० ।८.००कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/००ते 4/00) 
मार्ग-१०८ ।५.०० कि.मी. 

३. ।रा.म.मा.-५४८ CC ते करणखेड | ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 3/00) १०.२०० | WA जिल्हा 
सावरखेड कव्हळा डासाळा रस्ता. ०५ ३.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२४ 

ग्रामीण मार्ग- | (0/००ते ६/०० 
४५ ६.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/००ते 9/200) 
मार्ग-११३ |।१.२००कि.मी. 

४. रा.म.मा.-५४८७७ ते टाकरखेड । इतर जिल्हा | (०/००ते 8/00) | १०.४०० | प्रमुख जिल्हा 
सावरखेड करवंड ते श्रीकृष्ण नगर | मार्ग-१२२ ।९.००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२५ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/४००) 

२७ १.४०० कि.मी. 

५. | टाकरखेड हेलगा हरणी वैरागड  । ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ३/६००) | १०.३०० | प्रमुख जिल्हा 
किन्ही सवडद ते रामा २७४ ला ५७ ३.६०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२६ 
जोडणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ३/४००) 

६९ ३.४०० कि.मी. 
HT मार्ग- ४ | (०/०० ते 3/300) 
3.300 कि.मी. 

६. ।रा.म.मा.-७५३६ते माळविहिर ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/००) | २०.०० । प्रमुख जिल्हा 
पोखरी खुपगांव कोलारी किन्होळा ६७ ५.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२७ 
सवणा हातणी रस्ता रा.म.मा.-७५३ | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) 

A ला जोडणारा रस्ता. मार्ग-९८ १५.०० कि.मी. 

७. ।रा.म.मा. ७५३५ ते माळगणी इतर जिल्हा | (०/०० ते ४/००) | १७.०० | प्रमुख जिल्हा 
सावरगांव डुकरे वाघापुर अंत्रिकोळी | मार्ग-१२५ |। ४.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१२८ 
गोद्री AAS रा.मा.२२८ ला इतर जिल्हा | (०/०० ते ९/००) 
जोडणारा रस्ता. मार्ग-१२६ ।९.००कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११९/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ३/००) 


43 3.00 कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/००) 
६३ १.०० कि.मी. 
केसापुर रायपुर पळसखेड भट इतर जिल्हा । (०/०० ते २/७००) | १४.६०० | प्रमुख जिल्हा 


ATS ते खोर भोकर ते राज्य मार्ग-१०२ । 2.900 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२९ 
महामार्ग-२२८ ला जोडणारा रस्ता. | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते Y/oo) 
९२ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/९००) 
४२ १.९०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ३/१००) 
१२० 3.१०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/९००) 
८० १.९०० कि.मी. 
रा.मा.-७५३ ची १.३०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 


एकूण १२५.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 

दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 924.400 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२६४१.४०० + १२५.५००) 
म्हणजेच २७६६.९०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६२.९०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी ( ११३०.८८०-६२.९००) म्हणजेच १०६७.९८० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६२.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२७८१.०६०-६२.६००) म्हणजेच 
२७१८.४६० कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१८२७४३८२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN © 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११९/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


(0, ८८४ 


८“? 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


